प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी/प्रादेशिक 
दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी (स्थापत्य) या 
संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 
(निवडसूची वर्ष - २०२३-२४) 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन आदेश क्र :- आस्थाप-२०२३/ प्र.क्र.२८९(भाग-१)/ आदेश क्र.३/जल-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०९ जुले, २०२४ 
शासन आदेशा : 


मृद व जलसंधारण विभागातील खालील तक्त्यात नमूद श्री.अनंत रमेहा जगताप (ज्ये.क्र.२८) 
“जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) व अन्य समकक्ष पदे” या संवर्गातील अधिकारी यांना “प्रादेशिक 
जलसंधारण अधिकारी /प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी (स्थापत्य)” या संवर्गातील पदोन्नतीच्या 
कोट्यातील रिक्‍त पदावर (वेतनश्रेणी - 5-२५ (रू. ७८८०० - २०९२००/-) निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. श्री.जगताप यांची तात्पुरत्या पदोन्नतीने, सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या 
दृष्टीने, पुढीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत आहे : 


अधिका-याचे नाव व पदनाम । सध्या धारण करीत असलेले पद । पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण | पदस्थापनेचे 


sod Cat जगताप | सहा. मुख्य अभियंता तथा जिल्हा | प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण 
(SIH. २८) जलसंधारण अधिकारी, अपर | अधिकारी, दक्षता व गुणनियंत्रण पथक, 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी | आयुक्त जलसंधारण, मृद व | नागपूर 

जलसंधारण प्रादेशिक कार्यालय, 
नागपूर 


३. सदरची पदोन्नती ही खालील अटींच्या अधीन राहून, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपांत देण्यात येत आहे : 

१) सदर पदोन्नती, मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४/०८/२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या व 
प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. 

२) सदर पदोन्नती, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट पिटीशन स्टॅप नं. १०८७६/२०२१ व रिट 
पिटीशन FET नं.१०८७८/२०२१ मध्ये दिनांक २५ मे, २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार नमूद रिट 
याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 

३) सदर पदोन्नती ही “जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) व अन्य समकक्ष पदे” या संवर्गाच्या 
अंतिम जेष्ठतेच्या व त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांच्या अधीन राहील. त्यामुळे तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
दिनांकापासून सेवाजेष्ठतेचा हक्क मागता येणार नाही. 

४) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि.२१/०६/२०२१ अन्वये "महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 
विनियमन) नियमावली, २०२१" प्रसिद्ध केलेली आहे. सदर अधिसूचनेतील सर्व अटी व नियम सदर 
आदेशाद्वारे पदोन्नत श्री. जगताप यांना लागू राहतील. 

५) श्री. जगताप यांनी पदोन्नतीचे आदेशा प्राप्त झाल्यापासून १ महिन्याच्या आत नियुक्तीच्या ठिकाणी 
हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहीत मुदतीत नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, 
तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही, असे गृहीत धरून शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 


शासन आदेश क्रमांकः आस्थाप-२०२३/ प्र.क्र.२८९(भाग-१)/ आदेश क्र.३/जल-२ 


विभाग क्र.एसआरव्ही १०८७/११३१/प्र.क्र.११/८९/बारा, दिनांक ३०/०४/१९९१ मधील 
तरतुदींनुसार शासन स्तरावरून त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. 
६) श्री. जगताप यांना देण्यात आलेली पदोन्नती कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता रद्द करण्याचा 

अधिकार झासन राखून ठेवत आहे. 
४. उक्त तक्त्यात नमूद अधिकारी यांनी पदस्थापना केलेल्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व त्याबाबतचा 
अहवाल शासनास सादर करावा. 
4. उक्त तक्त्यात नमूद अधिकारी यांनी “प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी /प्रादेशिक दक्षता व 
गुणनियंत्रण अधिकारी (स्थापत्य)” या संवर्गातील उपरोक्त पदाची निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती न 
स्वीकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही क्र.२०१५/प्र.क्र.३०३/का-१३, 
दि.१२/९/२०१६ अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल. 
६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २०२४०७०९१२४३०४८४२६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
YUVRAJ BAYAJI AJETRAO 


(युवराज अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव राजभवन, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. महालेखापाल ५८ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
७. अप्पर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), मंत्रालय मुंबई 
९. सचिव, (मृद व जलसंधारण) मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
१०. आयुकत, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर 
११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर 
१२. महासंचालक, वाल्मी, छत्रपती संभाजीनगर 
१३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र राज्य (सवी 
१४. अपर आयुक्‍त जलसंधारण, प्रादेशिक क्षेत्र,पुणे/नागपूर 
१५. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग (सर्व) 
१६. प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी, पुणे/छत्रपती संभाजीनगर/नागपूर 
१७. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग (सर्व) 
१८.जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (लघु पाटबंधारे) विभाग (सर्व) 
१९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
२०. श्री. अनंत रमेडा जगताप, सहा. मुख्य अभियंता तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, अपर 
आयुक्‍त जलसंधारण, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर ( SATAN) 
२१. सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव तसेच सर्व कार्यासने (मृद व जलसंधारण विभाग) 
२२. निवड नस्ती जल-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


